सहाय्यक पोलीस अधीक्षकीचे एक अधिसंख्य 
पद निर्माण करणेबाबत. 

डॉ.आरती सिंह, भापोसे, परिविक्षाधीन 
अधिकारी (२००६) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयपीएस-१७०८/प्र.क्र.३९५/पोल-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : २४ ऑक्टोबर, २००८. 
प्रस्तावना :- भरित पोलीस सेवेच्या ५९ व्या तुकडीतील परिविक्षाधीन अधिकारी डॉ.आरती 
सिंह,हया महाराष्ट्र राज्याच्या संवर्गात रुजू झाल्यापासून म्हणजेच दि.१३.०८.२००८ ते 
दि.०९.१२.२००८ पर्यंतच्या प्रशिक्षण कालावधीत सहाय्यक पोलीस अधीक्षकाचे एक पद निर्माण 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. | 
शासन निर्णय :- भारतीय पोलीस सेवेच्या ५९ व्या तुकडीतील डॉ. आरती सिंह, भापोसे यांची 
दि.१३.०८.२००८ ते दि.०९.१२.२००८ पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथील प्रशिक्षण 
कालवधीकरिता सहाय्यक पोलीस अधीक्षकाचे एक अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास व त्या 
कालावधीकरिता वेतन व भत्ते यासाठी रु.७१,८३१/- (रुपये एकाहत्तर हजार आठशे एकतीस 
फक्त) इतका खर्च करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.यासाठी होणारा खर्च 
"२०५५-पोलीस-१०९, (१) जिलँहा पोलीस बल" वेतन व भत्ते या लेखाशिर्षाखाली सन २००८-०९ 
या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा - 
3. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.सीआर-४२८/व्यय-७, दि.१७.१०.२००८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ys bed if 
=a fa. बिलोणीकर ) 


सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


« महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
० विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुं 
यांना त्यांचे पत्र क्र.टीआरजी/रोमन दोन/५९ आरआर बॅच/२००८/५१५३, 

दि.३० सप्टेंबर २००८ च्या संदर्भात. 
०» संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
७ महालेखापाल-१ / 2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
¢ after व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


D:\new poi- i \probation\G.R/CR 395.08 (59 PR-Batch) 


* निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

© जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

* सह संचालक (तात्रिक), लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा 
मजला, मुंबई (२ प्रती). 

¢ वित्त विभाग, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१ / अर्थसंकल्प-३ / अर्थसंकल्प-१० / विनियम, 
मंत्रालय, मुंबई. 

* अवर सचिव, कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

© लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

* वैयक्तिक नस्ती / निवड नस्ती (पोल-१). 


र 


D.:\new pol-I\probation\G R/CR 395.08 (59 RR-Batch) 


